सहा आंधळे आणि हत्ती 

भारतीय लोककथा 


सहा आंधळे आणि हत्ती 

भारतीय लोककथा 


मराठी : अश्विनी बर्वे 


खूप आधी भारतात सहा आंधळे लोक 
राहत होते. ते बघू शकत नव्हते, पण त्यांनी 
जगाबद्दल इतर अनेक गोष्टीतून जाणून 
घेतले होते, माहित करून घेतले होते . 


ते कानांनी बासरीचे सूर ऐकू शकत होते . 


ते आपल्या बोटांनी रेशमाची 
कोमलता जाणून घेवू शकत होते . 


ते शिजवलेल्या अन्नाचा सुंगध घेवू शकत 
होते आणि त्याचा मसालेदार स्वाद चाखू 
शकत होते . 


ते सर्व मिळून आपल्या घराची 
देखभाल करत आणि खुश राहत होते . 


मग एक दिवस या अंध लोकांनी 
एक रोमांचक बातमी कली . 
राजकुमाराच्या महालात एक 
नवा हत्ती आला होता. 


" 


या अंध लोकांनी हत्तीच्या बाबत ऐकले 
होते पण ते त्याला कधी भेटले नव्हते . 
हत्ती कसा असतो ? हे त्यांना बिलकुल 
माहित नव्हते. 


" चला आपण राजकुमाराच्या महालात 
जाऊ या ,” त्यातल्या एका अंधाने म्हटले . 
" तेव्हा आपल्याला कळेल की हत्ती 
वास्तवात कसा असतो. ” 


आणि ते महालाकडे निघाले. महालापर्यंतचा 
प्रवास लांबचा होता. तिथे पोहचेपर्यंत त्यांना 
तहान लागली होती. 


पण ते पाणी पिण्यासाठी थांबले नाही . 
कारण ते हत्तीला स्पर्श करायला उत्सुक 
होते . 


AAAAA 


" 


शेवटी ते महालात पोहचले . 
एका रक्षकाने त्यांना येण्याचे कारण विचारले . 
अंधांनी त्यांचे येण्याचे कारण सांगितले . 


“ नक्कीच, तुम्ही हत्तीला स्पर्श करू शकतात," 
रक्षक म्हणाला . “ मला खात्री आहे राजकुमाराला 
यात काही वावगं वाटणार नाही . " 


" 


मग रक्षकाने त्यांना हत्तीजवळ नेले . 
हत्ती बागेत चुपचाप उभा होता. 


" 


पहिल्या अंधाने हत्तीच्या पोटाला स्पर्श केला 


“ तो खूप मजबूत आणि रुंद आहे,” त्याने विचार केला . 
" मला वाटते हत्ती दारासारखा आहे. " 


दसऱ्या अंधाने हत्तीची लांब, गोल सोंडीला स्पर्श 
केला. " अरे तो तर सपा सारखा आहे ! ” तो ओरडला. 


तिसऱ्या अंधाने हत्तीच्या दाताला पकडले . 
“ काय, हा हत्ती तर भाल्या सारखा टोकदार आहे! " 


चवथ्या माणसाने हत्तीचा पाय पकडून 
बघितला , आणि विचार केला की , हत्ती 
झाडासारखा गोल आणि कडक आहे . 


पाचव्या अंधाने हत्तीचा कान पकडला, कान खूप 
खूप मोठा होता. हत्तीने कान फडफडवले . पाचवा 
माणूस हसला, ” हत्ती तर पंख्या सारखा आहे. " 


VANAAAAAMMA 


" 


सहाव्याने हत्तीची लांब , बारीक शेपटीला हात 
लावला. “ हत्ती तर दोरीसारखा आहे,” त्याने 
विचार केला. 


RATNA 


आतापर्यंत दुपार झाली होती , आकाशात सुरु 
तळपत होता . 


मग रक्षकाने या सहा लोकांना झाडाच्या सावलीत 
बसवले. “तुम्ही इथे आराम करा,” तो म्हणाला. 
" तोपर्यंत मी तुमच्यासाठी पाणी घेवून येतो.” 


वाट बघत असतांना त्या सहाजणांनी 
हत्तीच्या बाबत चर्चा केली.. 


"कोणी मला म्हटले नाही की हत्ती दारा 
सारखा आहे,” पहिला माणूस म्हणाला. 
“ एक दार ?” दुसऱ्याला आश्चर्य वाटले . 
" अरे , नाही , तो तर एका सापासारखा आहे. ” 


तिसऱ्या माणसाने डोकं हलवलं , “ हत्ती तर एका 
भाल्या सारखा आहे .” 
“ काय ?" चवथा माणूस म्हणाला . “ नाही, हत्ती 
झाडाच्या एका डहाळी सारखा आहे. ” 


पाचवा माणूस ओरडला , “ एक दार ? एक साप ? 
एक भाला ? एक झाड? तुम्ही सगळे चुकत 
आहात . खरंतर हत्ती एका पंख्या सारखा आहे. " 


“ नाही ! तो एका दोरीसारखा आहे! " 
सहावा माणूस ओरडला . 


थोड्यात वेळात सगळ्या बागेत 
रागाने भरलेले आवाज येवू लागले . 


ते आवाज हत्तीचे वर्णन 
करणाऱ्या सहा आंधळ्यांचे होते . 


“ एक दार !” “ एक साप!” एक भाला! " 
“ एक झाड! ” “ एक पंखा!” एक दोरी ! " 


" 


“ आम्हांला वाईट वाटतं ,” पहिल्या अंधाने 
सांगितलं . “ पण हत्ती कसा आहे यावर 
आमचं एकमत होत नाही . आमच्यातल्या 
प्रत्येकाने हत्तीला स्पर्श केला आहे , पण 
प्रत्येकाला हत्ती अगदी वेगळा वाटत आहे. " 


" 


त्यांच्या आवाजाने राजकुमाराची झोप 
मोडली . राजकुमार दुपारची डुलकी घेत 
होता. शांत व्हा!” त्याने म्हटले . “ हे बघा , 
मी झोपण्याचा प्रयत्न करत आहे! " 


राजकुमार हळुवारपणे म्हणाला, ”हत्ती तर 
मोठा प्राणी आहे. त्याची पाठ दारासारखी 
असते , त्याची सोंड सापासारखी, त्याचे दाट 
भाल्यासारखे टोकदार , त्याचे पाय झाडाच्या 
एखाद्या फांदी सारखे, त्याचे कान 
पंख्यासारखे आणि त्याची 
शेपूट दोरीसारखी असते . 


“ तर तुम्ही सगळेजण बरोबरच आहात . 
पण त्याच बरोबर चुकीचे सुद्धा आहात . 
कारण तुम्ही प्रत्येकाने हत्तीच्या केवळ 
एकाच भागाला स्पर्श केला होता . 


हत्ती नक्की कसा आहे, हे बघण्यासाठी 
तुम्हांला हत्तीच्या प्रत्येक भागाला स्पर्श 
करून बघावं लागेल. " 


अंध लोकांनी राजकुमारच्या म्हणण्याचा 
विचार केला, त्यांच्या लक्षात आले की 
राजकुमार खरोखरच बुद्धिमान आहे. 


" मी तुम्हांला हत्तीबद्दल अजूनही काही 
सांगेन, राजकुमार म्हणाला. “ पण हत्तीवरची 
सवारी फार मजेशीर असते , तुम्हांला हत्तीवर 
बसून घरी जायला आवडेल का ? " 


मग त्या सहा अंधांनी तेच केलं . 


शेवट 


आणि आता ते एक दुसऱ्याशी सहमत होते 
त्यांचा अनुभवाचा तोच भाग सगळ्यात चांगला 
होता . 


